Re माज्या 


4 


उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण, यांच्या 
कार्यालयीन जागेभोवती संरक्षक भिंत 


उभारण्यासाठी प्रशासकीय मंजुरी देण्याबाबत. _ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-०८१०/१९८ ४/प्र.क्र. ३७३/परि-ड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ३ नोव्हेंबर, २०१० 


वाचा :- परिबहन आयुक्त कार्यालय यांचे पत्र क्र.संकिर्ण-०४-१९९९९/१९११/०९/का.१०/जा.क्र:१२३५०, 
दि.१६ ऑगस्ट, २०१०. 


शासन निर्णय :- उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कल्याण, मौजे चिकणघर, सर्वे न॑ २३ मधील सदर कार्यालयीन 
जागेभोबती संरक्षक भिंत उभारण्यासाठी सोबत जोडलेल्या रु.११,०२,८३०/- (रु.अकरा लक्ष दोन हजार आठशे तीस फक्त) 
इतक्या खर्चास खालील अटींच्या अधिन राहून शासन याद्वारे प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. सोबत तपशिल 
जोडलेला आहे. 

१) अंदाजपत्रकातील सेन्टेज usted तरतूद सदरील काम अर्थसंकल्पातून घेण्यात येईल असे गृहित धरुन 
वगळण्यात येत आहे. जर काम इतर कोणत्याही योजनेतून घ्यावयाचे झाल्यास ४ % इतकी सेन्टेज चार्जेसची तरतूद 
करण्यात यावी. 

२) अंदाजपत्रकात ४ % आकस्मिक खर्चाची तरतूद करण्यात यावी. 

2. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र:एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडबली 
खर्च, ०५१ बांधकाम पंचबाष्िक योजनांतर्गत योजना (०८) परिबहन (०८) (०१), मोठी बांधकामे "४०५९०८ 23) ५३-मोठी 


बांधकामे (योजनांतर्गत) (दत्तमत) याखाली खची टाकण्यात यावा ब त्याखालील मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात 


ara. 
2. निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय या कामावर कोणत्याही प्रकारे खर्च करण्यात येऊ नये. 
डॅ. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३८४/इमारत-२, 


दि.०३.९.२०१० अन्बये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
&. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध असून 
त्याचा संकेतांक २०१०११०३१६०२२७००१ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने. 


we 
ie (प्र.चं.मयेकर) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रत :- महालेखापाल (लेखा परिक्षा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर. 
परिबहन आयुक्‍त महाराष्ट राज्य, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ठाणे. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
गृह विभाग (बीयुडी-१), मंत्रालय, मुंबई 
निवडनस्ती (गृहविभाग/परि-४) 


RAKTIT TUR G OD hen 24 


No.MVD-0810/C.R.-373/TRA-4 


Name of work : Construction of New Compound Wall for 
Dy.Regional Transport Office at Kalyan (W). 


RECAPITULATION SHEET 


1) Cost of work portion : Rs. 10,60,414.49 
2) Add 4% Contingencies : Rs. 42,416.00 
Total Rs. 11,02,830.49 


Naik iwp 711 


